RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५ , अंक १४६ ] 


शुक्रवार , नोव्हेंबर १५ , २०१ ९ / कार्तिक २४ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ३ ९ ५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०१ ९ . 


आदेश 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम . 

क्रमांक मुद्रांक -२०१८ /१६८० / प्र.क्र . १५६/ म-१( धोरण).—ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीतील विनियम ३३ 
( ७) किंवा ३३ (९ ) खाली बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (यात यापुढे जिचा निर्देश “ बृहन्मुंबई मनपा " असा करण्यात आला 
आहे ) मालकीच्या जुन्या इमारती किंवा चाळी यांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेस चालना देण्यासाठी , महाराष्ट्र शासनाने, लोकहितास्तव 
बृहन्मुंबई मनपाच्या मालकीच्या जुन्या इमारती किंवा चाळी यांच्या पुनर्विकासाशी संबंधित त्रिपक्षीय करारनाम्याच्या संलेखावर 
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम ( १९ ५८ चा ६० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे ) यास 
जोडलेल्या अनुसूची-१ च्या अनुच्छेद ५ च्या खंड ( ग - अ ) अन्वये अन्यथा आकारणीयोग्य असलेले मुद्रांक शुल्क रुपये १००० ( रुपये 
एक हजार फक्त) पर्यंत कमी करण्याचे ठरविले होते; 

आणि ज्याअर्थी, त्यानुसार , उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ च्या खंड ( अ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन , महाराष्ट्र शासनाने, लोकहितास्तव तसे करणे आवश्यक असल्याबद्दल त्याची खात्री पटल्यामुळे , शासन आदेश, महसूल व 
वन विभाग, क्रमांक मुद्रांक -२०१८/ १६८० /प्र.क्र .५१६ / म -१ ( धोरण ), दिनांक २० जून , २०१ ९ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त 
आदेश असा करण्यात आला आहे) द्वारे , ‘ बृहन्मुंबई मनपा यांच्या मालकीच्या जुन्या इमारती किंवा चाळी यांच्या रहिवाशी तथा 
भोगवटादारांची नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था (यात यापुढे जिचा निर्देश “ नोंदणीकृत स. गृ. संस्था असा करण्यात आला 
आहे), उक्त नोंदणीकृत स . गृ. संस्थेने नियुक्त केलेला विकासक आणि बृहन्मुंबई मनपा , यांच्यामध्ये निष्पादित केलेल्या किंवा 
निष्पादित करण्यात येत असलेल्या तथा येणाऱ्या त्रिपक्षीय करारावर , उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची-१ च्या अनुच्छेद ५ च्या 
खंड ( ग- अ) अन्वये अन्यथा आकारणीयोग्य असलेले मुद्रांक शुल्क , त्या आदेशात विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीची पूर्तता करण्याच्या 
अधीन राहून , 

कमी करुन ते रुपये १००० ( रुपये एक हजार फक्त ) इतके निश्चित केले आहे ; 


भाग चार- ब -३९५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर १५ , २०१९ / कार्तिक २४, शके १९ ४१ 


नियुक्त 


आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीच्या विनियम ३३( ७ ) किंवा ३३(९ ) खाली बृहन्मुंबई मनपाच्या 
मालकीच्या जुन्या इमारती किंवा चाळी यांच्या पुनर्विकासाच्या संबंधात “ विकासक व बृहन्मुंबई मनपा यांच्यामध्ये निष्पादित 
केलेल्या किंवा निष्पादित करण्यात येत असलेल्या तथा येणाऱ्या द्विपक्षीय करारावर देखील रुपये १००० इतके मुद्रांक शुल्क निश्चित 
करण्यासाठी उक्त आदेशामध्ये 

सुधारणा 

करण्याची विनंती करण्यात आली आहे ; 
त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ च्या खंड ( अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , 
महाराष्ट्र शासन , याद्वारे उक्त आदेशामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 
उक्त आदेशामध्ये , 
( क ) उद्देशिकेच्या पहिल्या परिच्छेदामध्ये, “ त्रिपक्षिय , या मजकुराऐवजी, 

या मजकुराऐवजी, “ त्रिपक्षिय किंवा द्विपक्षिय , हा मजकूर 
दाखल करण्यात येत आहे ; 

( ख ) उद्देशिकेच्या दुसऱ्या परिच्छेदामध्ये, “ त्रिपक्षिय कराराच्या संलेखावर ", या मजकुरानंतर , “ किंवा, बृहन्मुंबई 
मनपा आणि , बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीच्या विनियम ३३( ७ ) किंवा ३३(९ ) अन्वये उक्त नोंदणीकृत स. गृ. 
संस्थेने किंवा बृहन्मुंबई मनपाने बृहन्मुंबई मनपाच्या मालकीच्या जुन्या इमारतींचा किंवा चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी 

केलला विकासक यांच्यामध्ये निष्पादित केलेल्या किंवा निष्पादित करण्यात येत असलेल्या द्विपक्षीय करारावर " हा 
मजकूर समाविष्ट करण्यात येत आहे; 

( ग ) शर्त ( २ ) मधील , “ त्रिपक्षिय ", या मजकुराऐवजी, “ त्रिपक्षिय किंवा द्विपक्षिय हा मजकूर दाखल करण्यात 
येत आहे ; 
( घ ) शर्त ( ६ ) मधील “ त्रिपक्षिय या मजकुराऐवजी, “ त्रिपक्षिय किंवा द्विपक्षिय 

त्रिपक्षिय किंवा द्विपक्षिय " हा मजकूर दाखल करण्यात 
येत आहे; 

(ङ ) शर्त ( ७ ) मधील, “ त्रिपक्षिय , या मजकुराऐवजी, “ त्रिपक्षिय किंवा द्विपक्षिय हा मजकूर दाखल करण्यात 
येत आहे ; 
( च ) शर्त ( ८ ) मधील , “ त्रिपक्षिय ", या मजकुराऐवजी, “ त्रिपक्षिय किंवा द्विपक्षिय 

त्रिपक्षिय किंवा द्विपक्षिय " हा मजकूर दाखल करण्यात 
येत आहे ; 
( छ ) शर्त ( ८ ) नंतर, पुढील नवीन अटी तथा शर्ती जादा दाखल करण्यात येत आहेत : 

( ९) द्विपक्षिय करार हा, बृहन्मुंबई मनपाच्या मालकीच्या जुन्या इमारती किंवा चाळी यांचा पुनर्विकासासाठी 
बृहन्मुंबई मनपा आणि बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीच्या विनियम ३३( ७ ) किंवा ३३ ( ९) खाली उक्त 
नोंदणीकृत स . गृ. संस्थेने किंवा बृहन्मुंबई मनपाने बृहन्मुंबई मनपाच्या मालकीच्या जुन्या इमारतींचा किंवा चाळींचा 
पुनर्विकास करण्यासाठी नियुक्त केलेला विकासक यांच्यामध्ये निष्पादित करण्यात आलेला असावा किंवा निष्पादित 


करण्यात यावा . 


( १० ) बृहन्मुंबई मनपाने निष्पादित केलेल्या संलेखांखेरीज साध्या कागदावर निष्पादित केलेले अमुद्रांकित संलेख हे, 
या आदेशाखालील कोणत्याही लाभाकरिता पात्र असणार नाहीत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


प्रितमकुमार व. जावळे , 
शासनाचे कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १५, २०१९ / कार्तिक २४ , शके १ ९ ४१ 


wo 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 

Mumbai 400 032 , dated the 15th November 2019 . 


ORDER 


MAHARASHTRA STAMP ACT. 


No.Mudrank.2018 /1680 /C.R.No.156 /M - 1 (Dhoran ).— Whereas , in order to promote the process of 


re -development of old buildings or chawls belonging to the Municipal Corporation of Brihan Mumbai 
(hereinafter referred to as “ the MCGM ”), under regulation 33 (7 ) or 33 ( 9 ) of the Development Control 
Regulations for Brihan Mumbai, the Government ofMaharashtra , in the public interest, had decided to 
reduce the stamp duty to Rs. 1000 /-(Rupees One Thousand only), as otherwise chargeable under 
clause (g -a ) of article 5 of Schedule -l appended to the Maharashtra Stamp Act (LX of 1958 ), 
(hereinafter referred to as "the said Act"), on the instrument of Tripartite Agreement in respect of 
re -development of the old buildings or chawls owned by MCGM ; 


And whereas, accordingly , in exercise of the powers conferred by clause (a ) of section 9 of the 
said Act, the Government of Maharashtra , being satisfied that it was necessary to do so in the public 
interest, had vide Government Order, Revenue and Forests Department, No. Mudrank . 
2018 / 1680 /C.R.No.156 /M - 1 (Dhoran ), dated the 20th June 2019 (hereinafter referred to as " the said 


Order"), reduced and fixed the stamp duty to Rupees 1000 /- (Rupees One Thousand only), as 
otherwise chargeable under clause (g - a ) of article 5 of Schedule -l appended to the said Act, on the 
Tripartite Agreement, executed or being executed in between " the Registered Co - operative Housing 
Society of occupants of the MCGM owned old buildings or chawls (hereinafter referred to as " the 
Registered CHS" ), the developer appointed by the said Registered CHS and the MCGM ”, subject to 
fulfilment of the conditions specified therein ; 


And whereas , a request has been made to amend the said Order for fixing the stamp duty as 
Rs. 1000 /- on the Bipartite Agreement, executed or being executed in between “ the developer and the 
MCGM ”, in respect of re -development of the MCGM owned old buildings or chawls under regulation 
33 (7 ) or 33 ( 9) of the Development Control Regulations for Brihan Mumbai ; 


NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause (a ) of section 9 of the said 
Act, the Government of Maharashtra hereby amends the said Order, as follows, namely : 


In the said Order , 


(a ) in the first paragraph of the preamble , for the word , “ Tripartite ", the words , “ Tripartite or 
Bipartite ", shall be Substituted ; 


(b ) in the second paragraph of the preamble , after the words / figures and letters , “ the said 
Registered CHS and the MCGM ” , the words/ figures and letters, “ or on the Bipartite Agreement, 
executed or being executed between the MCGM and the developer appointed for the 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर १५ , २०१९ / कार्तिक २४ , शके १ ९ ४१ 


re - development of the MCGM owned old buildings or chawls by the said Registered CHS or the 
MCGM under regulation 33 (7 ) or 33 (9 ) of the Development Control Regulations of Brihan 
Mumbai” , shall be inserted ; 


(c) in Condition (2 ), for the word , “ Tripartite”, the words , “ Tripartite or Bipartite” , shall be 
Substituted ; 


(d ) in Condition (6 ), for the word , " Tripartite ”, the words , " Tripartite or Bipartite ”, shall be 
Substituted : 


(e ) in Condition (7 ), for the word , “ Tripartite” , the words , “ Tripartite or Bipartite”, shall be 
Substituted ; 

(f) in Condition (8 ), for the word , “ Tripartite " , the words, “ Tripartite or Bipartite" , shall be 
Substituted ; 


(g ) after Condition (8 ) the following new Conditions shall be added , namely : 

" (9 ) The Bipartite Agreement should have been executed or should be executed in 
between the MCGM and the developer appointed for the re -development of the MCGM 
owned old buildings or chawls by the said Registered CHS or the MCGM under regulation 
33 (7 ) or 33 ( 9 ) of the Development ControlRegulations of Brihan Mumbai. 

(10 ) Unstamped instruments which are executed on plain papers shall not be eligible 
for any benefit under this order; except for the instruments executed by the MCGM ." 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRITAMKUMAR V. JAWALE , 
Desk Officer to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO 
KON AJI BHOSALE , PRINT AT GOVERNMENT CE RAL PRESS , 21- A , NET 

ASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


